Reg . No . NPCITY/ 236/ 2015- 17 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २ , अंक १३ ] 


गुरुवार , नोव्हेंबर १० , २०१६/ कार्तिक १९ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ५५ .०० 


___ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इ. इ. केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १७ . 

अंतिम अधिसूचना 
क्रमांक - कार्या- ३- सअभूअ - कावि- १७३१- २०१६ . 

शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग , क्रमांक टि . एल . सी .- १०७६ - ६३९२३- म - ६ , दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये , महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा . अधि . ४१ वा ) याच्या कलम ४ , पोट-कलम ( १) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित 
करण्यात आलेल्या आहेत . त्याचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम ( ४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिध्दीनंतर मी , डॉ . अभिजीत 
चौधरी , जिल्हाधिकारी, भंडारा याद्वारे दिनांक १० नोव्हेंबर २०१६ पासून भंडारा जिल्ह्याच्या भंडारा तालुक्यातील जामगाव व वडद या पुनर्वसीत गावाचे 
खालील अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व भंडारा जिल्ह्याच्या भंडारा तालुक्यातील जामगाव- वडद ( पुनर्वसन ) या नावाने ओळखण्यात 
येणा- या गावांत रुपांतर करीत आहे. 

अनुसूची 
तालुका मूळगाव मूळ गावांत राहणारे भूमापन क्रमांक जामगाव- वडद ( पुनर्वसन ) नावांने रुपांतर पुनर्वसीत 

गावठाणाचे भूमापन क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
भंडारा बोरगाव ( खुर्द ) १ ते ५४, ५६ ते ६० , ६३ ते ७७, ७९ / २ , जामगाव - ५५, ६१/ १ ते ६१/ ३, ६२/ १ ते ६२/ ३ , 

८६ , ८७, ९३/ १, ९४/ १ , १०६ ते ४०७ ७८ , ७९ / १ , ८० ते ८५ , ८८ , ८९ , ९० / १ , ९० / २ , 
आणि या व्यतिरिक्त रस्ते , नाले व नदी ९१/ १, ९१/ २ , ९२/ १ ते ९२ / ३ आणि या व्यतिरिक्त 
समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र. 

रस्ते , नाले व नदी समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र . 
वडद - ९३/ २, ९३/ ३ , ९४/ २, ९५ ते १०५ आणि या 
व्यतिरिक्त रस्ते , नाले व नदी समाविष्ट असलेले स्थानिक 


क्षेत्र. 


उसरीपार 


१ ते १८५ , १८६ / १ , १९५ / १/ १ , १९५/ २/ १ , वडद - १८६/ २ ते १९४ , १९५/ १/ २ , १९५/ २/ २ आणि 
१९६ ते ३१८ आणि या व्यतिरिक्त रस्ते , नाले या व्यतिरिक्त रस्ते , नाले व नदी समाविष्ट असलेले 
व नदी समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र . स्थानिक क्षेत्र . 


ना -एक -१ ( १४९९). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १० , २०१६/ कार्तिक १९ , शके १९३८ 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १८ . 

अंतिम अधिसूचना 
क्रमांक -कार्या-३- सअभूअ- कावि - १७३२ -२०१६. 

शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग , क्रमांक टि . एल . सी .- १०७६- ६३९२३- म- ६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये, महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा. अधि. ४१ वा ) याच्या कलम ४, पोट -कलम ( १) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित 
करण्यात आलेल्या आहेत . त्याचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम ( ४ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिध्दीनंतर मी , डॉ . अभिजीत 
चौधरी , जिल्हाधिकारी , भंडारा याद्वारे दिनांक १० नोव्हेंबर २०१६ पासून भंडारा जिल्ह्याच्या पवनी तालुक्यातील महालगा सीत गावाचे खालील 
अनुसूचीमध्ये रकाना क्र . ( ४) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेले गावठाणाचे भूमापन क्रमांक हे भंडारा जिल्ह्याच्या पवनी तालुक्यातील आमगाव 
( आदर्श) या महसूली गावाचे गावठाणाचे क्षेत्रात विलीनीकरण करीत असून महालगाव या पुनर्वसीत गावठाणास आमगाव ( आदर्श) या नावाने 
ओळखण्यात येईल . 


तालुका 


अनुसूची 
मूळगाव मूळ आमगाव ( आदर्श) गावात राहणारे भूमापन आमगाव ( आदर्श) चे गावठाणात पुनर्वसीत महालगाव 
क्रमांक 

गावठाणाचेविलीनीकरण करण्यात येणारे 
( महालगाव पुनर्वसित गावठाणाचेविलीनीकरण 

भूमापन क्रमांक 
करण्यात येणारे भूमापन क्रमांक आणि त्यामधील 
रस्ते , नाले व नदी समाविष्ट असलेले स्थानिक 

क्षेत्र यासह ) 
(२ ) 

( ४ ) 
आमगाव ( आदर्श) १ ते ३२५ , आणि या व्यतिरिक्त रस्ते , नाले १२५/ २, १२७, १३८ , १४० , १४१/ १ आणि या मधील 

व नदी समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र . रस्ते , नाले व नदी समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र . 


(१ ) 


( ३ ) 


पवनी 


भाग १ ( असा .)( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १९ . 


अंतिम अधिसूचना 
क्रमांक -कार्या-३- सअभूअ - कावि - १७३३- २०१६ . 

शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग , क्रमांक टि . एल. सी .- १०७६-६३९२३- म -६ , दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये, महाराष्ट्र जमीन 
महसूल अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा. अधि . ४१ वा ) याच्या कलम ४ , पोट- कलम (१ ) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती 
मला प्रत्यायोजित करण्यात आलेल्या आहेत . त्याचा वापर करुन आणि उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम ( ४ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिध्दीनंतर 
मी , डॉ . अभिजीत चौधरी , जिल्हाधिकारी , भंडारा याद्वारे दिनांक १० नोव्हेंबर २०१६ पासून भंडारा जिल्ह्याच्या पवनी तालुक्यातील पेंढरी या 
पुनर्वसीत गावाचे खालील अनुसूचीमध्ये रकाना क्र . ( ४) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेले व गावठाणाचे भूमापन क्रमांक हे भंडारा जिल्ह्याच्या पवनी 
तालुक्यातील सोनेगाव या महसूली गावाचे गावठाणाचे क्षेत्रात विलीनीकरण करीत असून पेंढरी या पुनर्वसीत गावठाणास सोनेगाव या नावाने 
ओळखण्यात येईल . 


तालुका 


मूळगाव 


अनुसूची 
मूळ सोनेगाव गावात राहणारे भूमापन क्रमांक 
( पेंढरी पुनर्वसित गावठाणाचेविलीनीकरण 
करण्यात येणारे भुमापन क्रमांक आणि त्यामधील 
रस्ते , नाले व नदी समाविष्ट असलेले स्थानिक 

क्षेत्र यासह ) 


सोनेगाव चे गावठाणात पुनर्वसीत पेंढरी 
गावठाणाचेविलीनीकरण करण्यात येणारे 

भूमापन क्रमांक 


( ३ ) 


पवनी 


सोनेगाव 


१ ते ४४३ आणि या व्यतिरिक्त रस्ते , नाले 
व नदी समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र . 


५०/ १ , ५१/ १ , ५२ , ५३, ५४/ २, ११६ आणि यामधील 
रस्ते , नाले व नदी समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १० , २०१६/ कार्तिक १९ , शके १९३८ 


भाग १ ( असा .)( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २० . 


अंतिम अधिसूचना 


क्रमांक -कार्या- ३- सअभूअ - कावि- १७३४ -२०१६ . 

शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग , क्रमांक टि .एल . सी .- १०७६- ६३९२३-म -६ , दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये, महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा . अधि . ४१ वा ) याच्या कलम ४, पोट- कलम ( १) च्या परंतकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित 
करण्यात आलेल्या आहेत . त्याचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट -कलम ( ४ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिध्दीनंतर मी , डॉ . अभिजीत 
चौधरी, जिल्हाधिकारी , भंडारा याद्वारे दिनांक १० नोव्हेंबर २०१६ पासून भंडारा जिल्ह्याच्या पवनी तालुक्यातील परसोडी या पुनर्वसीत गावाचे खालील 
अनुसूचीमध्ये रकाना क्र . (४ ) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेले गावठाणाचे भूमापन क्रमांक हे भंडारा जिल्ह्याच्या पवनी तालुक्यातील कोटलपार या 
महसूली गावाचे गावठाणाचे क्षेत्रात विलीनीकरण करीत असून परसोडी या पुनर्वसीत गावठाणास कोटलपार या नावाने ओळखण्यात येईल . 


तालुका 


मूळगाव 


अनुसूची 
मूळ कोटलपार गावात राहणारे भूमापन क्रमांक 
( परसोडी पुनर्वसित गावठाणाचे विलीनीकरण 
करण्यात येणारे भुमापन क्रमांक आणि त्यामधील 
रस्ते , नाले व नदी समाविष्ट असलेले स्थानिक 

क्षेत्र यासह ) 


कोटलपार चे गावठाणात पुनर्वसीत परसोडी 
गावठाणाचेविलीनीकरण करण्यात येणारे 

भूमापन क्रमांक 


(२) 


( ३ ) 


(१) 
पवनी 


कोटलपार 


१ ते ११५ आणि या व्यतिरिक्त रस्ते , नाले 
व नदी समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र . 


७३, ७४ , ७८ ते ८७, ९२, ९३ / २, ९४/ २ आणि या 
मधील रस्ते , नाले व नदी समाविष्ट असलेले स्थानिक 


क्षेत्र . 


भाग १ ( असा .)( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २१ . 


अंतिम अधिसूचना 


क्रमांक -कार्या-३- सअभूअ- कावि - १७३५- २०१६. 

शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग , क्रमांक टि .एल. सी .- १०७६- ६३९२३- म- ६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये, महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा . अधि . ४१ वा ) याच्या कलम ४ , पोट- कलम (१ ) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित 
करण्यात आलेल्या आहेत . त्याचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम ( ४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिध्दीनंतर मी , डॉ . अभिजीत 
चौधरी, जिल्हाधिकारी , भंडारा याद्वारे दिनांक १० नोव्हेंबर २०१६ पासून भंडारा जिल्ह्याच्या तुमसर तालुक्यातील सितेकसा या पुनर्वसीत गावाचे खालील 
अनुसूचीमध्ये रकाना क्र . (४) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेले व गावठाणाचे भूमापन क्रमांक हे भंडारा जिल्ह्याच्या तुमसर तालुक्यातील खापा ( खुर्द ) 
या महसूली गावाचे गावठाणाचे क्षेत्रात विलीनीकरण करीत असून सितेकसा या पुनर्वसीत गावठाणास खापा ( खुर्द) या नावाने ओळखण्यात येईल . 

अनुसूची 
तालुका 

मूळ खापा ( खुर्द ) गावात राहणारे भूमापन क्रमांक खापा ( खुर्द) चे गावठाणात पुनर्वसीत सितेकसा 
( सितेकसा पुनर्वसित गावठाणाचेविलीनीकरण गावठाणाचेविलीनीकरण करण्यात येणारे 
करण्यात येणारे भुमापन क्रमांक आणि त्यामधील 

भूमापन क्रमांक 
रस्ते , नाले व नदी समाविष्ट असलेले स्थानिक 

क्षेत्र यासह) 
( २ ) 
तुमसर खापा ( खुर्द ) १ ते ११४ आणि या व्यतिरिक्त रस्ते , नाले ७९ आणि या मधील रस्ते , नाले व नदी समाविष्ट 

व नदी समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र . असलेले स्थानिक क्षेत्र . 


मूळगाव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १० , २०१६ / कार्तिक १९ , शके १९३८ 


भाग १ ( असा.)( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २२ . 


अंतिम अधिसूचना 


क्रमांक -कार्या-३ - सअभूअ - कावि - १७३६ -२०१६. 

शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग , क्रमांक टि . एल . सी .- १०७६ -६३९२३-म-६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये, महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा . अधि . ४१ वा ) याच्या कलम ४, पोट- कलम ( १) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला 
प्रत्यायोजित करण्यात आलेल्या आहेत . त्याचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम ( ४ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिध्दीनंतर 
मी , डॉ . अभिजीत चौधरी, जिल्हाधिकारी , भंडारा याद्वारे दिनांक १० नोव्हेंबर २०१६ पासून भंडारा जिल्ह्याच्या तुमसर तालुक्यातील कमकासूर या 
पुनर्वसीत गावाचे खालील अनुसूचीमध्ये रकाना क्र .(४) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेले व गावठाणाचे भूमापन क्रमांक हे भंडारा जिल्ह्याच्या तुमसर 
तालुक्यातील रामपूर ( हमेशा) या महसूली गावाचे गावठाणाचे क्षेत्रात विलीनीकरण करीत असून कमकासूर या पुनर्वसीत गावठाणास रामपूर ( हमेशा) या 
नावाने ओळखण्यात येईल . 


अनुसूची 


तालुका 


मूळगाव 


रामपूर ( हमेशा) चे गावठाणात पुनर्वसीत 
कमकासूर गावठाणाचेविलीनीकरण करण्यात 

येणारे भूमापन क्रमांक 


मूळ रामपूर ( हमेशा) गावात राहणारे भूमापन क्रमांक 
( कमकासूर पुनर्वसित गावठाणाचे विलीनीकरण 
करण्यात येणारे भूमापन क्रमांक आणि त्यामधील 
रस्ते , नाले व नदी समाविष्ट असलेले स्थानिक 

क्षेत्र यासह) 
___ ( ३) 


(१ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


तुमसर 


रामपूर ( हमेशा) 


१ ते ३२१ आणि या व्यतिरिक्त रस्ते , नाले 
व नदी समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र . 


११७ व ११८ आणि त्यामधील रस्ते , नाले व नदी 
समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र . 


भंडारा : 
दिनांक ९ नोव्हेंबर , २०१६ . 


डॉ . अभिजीत चौधरी , 
जिल्हाधिकारी, भंडारा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES ,NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OFGOVERNMENT PRINTING ,STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21 - A , 
NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. 


